बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे या 
महाविद्यालयात स्कील सेंटर (NELS Skill 
Centre) स्थापना करण्याकरीता यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस सन २०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षात प्रशासकीय मान्यता . 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२९९/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा: आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : डीएमईआर-२२०११/ 
२१८ / २०२३-पीआरओसी१, दिनांक : ०८.०८.२०२३. 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे या 
महाविद्यालयात स्कील सेंटर (NELS Skill Centre) स्थापना करण्याकरीता आपत्ती व्यवस्थापन 
कक्ष, आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडून मंजूर निधीमधून 
खालील तक्त्यात नमूद केलेली यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास एकूण रुपये 
१,४९,००,०००/- (रुपये एक कोटी, एकोणपन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्‍्कमेस या शासन 
निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. यंत्राचे नाव नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
संख्या 
०१ | Advanced Life Support Skill trainer २ ४,९९,९५०/- ९,९९,९००/- 


with IV arm (Such as make Laerdal 
Resusci Anne QCPR with simpad) 
०२ | Advanced Life Support Skill trainer २ ४,९९,९५०/- ९,९९,९००/- 
with Blood Pressure arm (Such as 
make Laerdal Resusci Anne QCPR 
with simpad) 

03 | Operating Gadget for Advance Life 8 2,82, 400/- ९,९८,०००/- 
Support Trainer 
०४ | Licenced Operating system for 8 2,88, 400/- ९,९८,०००/- 
Advance Life Support Trainer 


o4 | Airways management trainer -Adult ¥ 2,82, 400/- ९,९८,०००/- 
(such as make Laerdal/ Truman 
trucorp/Ambu) 

०६ Adult CPR Trainer (Half Body) ६ ८८,५००/- ५,३१,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२९९/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नाव नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
संख्या 
Manikin with cardiac feedback 
ol9 Adult CPR Trainer (Full Body) me 3,२४,८३८/- ६,४९,६७६/- 
Manikin with cardiac feedback 
og Infant CPR Training Mannequin (such Y ८८,५००/- 3,५४,०००/- 
as make Leardal/ambu) 
og | Anatomical Torso Trauma Mannequin २ 3,६१,९२७/- ७,२३,८५४/- 
| ae | ० Head and Neck Trauma Mannequin Za ५,९७,१२४/- ५,९७,१२४/- 
qq Adult Phlebotomy Trainer Arm ९ ८८,५००/- 3,५४,०००/- 
१२ Paediatric Phlebotomy Trainer Arm २ ८८,५००/- १,७७,०००/- 
93 | Adult intraosseous manikin १ १,३५,५००/- १,३५,५००/- 
१९ Pediatric intraosseous TV manikin a 9,80,400/- १,४७,५००/- 
१५ | Central IV mannequin with internal २ २,५०,१६०/- ५,००,३२०/- 
jugular and subclavian access with 
minimum 2 vein access pad 
qg,_| AED Trainer ५३,२०७/- ३,१९,२४२/- 
१७ ECG simulator and Rhythm generator 4 9,99, 900/- ६,८४,४००/- 
१८ Monitor Defibrillator, pacer with Q ४,९९,५००/- ९,९९,५००/- 
AED, capable of defibrillation/ 
synchronized cardio version 
१९ Monitor Defibrillator, capable of २ १,७५,०००/- 3,५०,०००/- 
defibrillation/ synchronized cardio 
version 
20 Foreign Body Trainer १ १,०६,०००/- १,०६,०००/- 
२१ Anatomic Full Spine Model १ ६,०००/- ६,०००/- 
२२ Portable Ultrasound machine (with at वि १०,००,०००/- १०,००,०००/- 
least a convex probe and linear probe, 
upgradable to echo probe) 
23 | Laptops with LED screen /DVD ¥ ८०,०००/- 3,२०,०००/- 
Drive 
२४ Desktops with ILED screen /DVD २ ६०,०००/- १,२०,०००/- 
drive 
२५ Microphone. Lavaiere (collar mike) ea 4,00,000/- 9,00,000/- 
and sound system 
25 Smart TV (minimum 65 inches) for pi 2,40,000/- 2,40,000/- 


seminar room 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२९९/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नाव नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
संख्या 

२७ Laryngoscope with adult blades ६ ८,०००/- ४८,०००/- 

२८ Finger Pulse Oximeter षु १,१२०/- ५,६००/- 

2 | Scoop stretcher | 4 | २५,८१७/- २५,९१७/- 

30 Long spine board with immobilization X २८,०००/- १,१२,०००/- 
device 

39 | Bag-mask device/ Resuscitator bag २४ २,२४०/- ५३,७६०/- 
(adult) 

32 | Bag-mask device/ Resuscitator bag २४ २,२४०/- ५३,७६०/- 
(pediatric) 

33 | Broselow Pediatric Emergency Tape-1 8 2,400/- 90,000/- 
(hard bind) 

38 Pressure bags 4 4,000/- 20,000/- 

34 | Infusion syringe pump (for 10, 20 and २ ४०,०००/- ८०,०००/- 
50 ml) 

3६ Post-Partum hemorrhage Control शि ७५,०००/- ७५,०००/- 
Training Manikin 

३७ | SKIN; NECK-CRIC HEAD-STD 3 3,६२४/- 90,292/- 

3¢ | TRACH; RIGID W/LUNG-STD 3 ४,१३४/- १२,४०२/- 

३९ | TRACH; SOFT W/LUNG-STD षु 3,५३४/- १७, ६७०/- 

Yo Replacement Skin/Veins Male 3 १९,२३०/- ५७,६९०/- 

Yq SKIN/VEIN; PEDI MV (S) ARM - 3 92,2319/- ३८,५११/- 
STD 

82 | Leg Replacement Pad षु ४५,१४०/- २,२५,७००/- 

83 | Tibial IO Pad 10pkg 8 २६,५८४/- १,०६,३३६/- 

YY IO Leg skin pad 10pkg षु १४,०७०/- ७०,३५०/- 

४५ | Neck replacement Pad 8 ४४,७२४/- १,७८,८९६/- 

SE Femoral replacement Pad षु २१,००४/- १,०५,०२०/- 

७ Pneumothorax Chest Pads (Pack of 5 ष्‌ १६,८००/- ८४,०००/- 
Nos) 

८ Surgical Skin Pads (Pack of 5 Nos) & 919, 20/- ८९,६००/- 

एकूण १,४९,००,०००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२९९/प्रशा-१ 


अटी :- 
9) 


सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस केंद्र शासनाच्या स्कील सेंटर (NELS) करीता 
मंजूर निधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्कटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर 
कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवऱ्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित 
करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्री साहित्याचा SAT इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्रसामुग्रीच्या/ साधनसामुग्रीच्या किंमतीस 
आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२९९/प्रशा-१ 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : ४६ Department of Health & FW 


2290 1 -| Medical and Public Health 
०६ = | Public Health 
८०० = | Other Expenditure 
43 7 Human Resources Development for Emergency 


Medical Services 
430034 | | Grant-in-Aid (Capital Assets) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


es सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०३०१६५८५९२९१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDHIR तय 


EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b 
J AYA 82406eea05963bc456f1 e1e8621e5917d83 
05, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3 
DC8EC38B759420308B9FD7816002B4AFO 
FFBF1111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त (4.81), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


